महिला व बाल विकास विभाग ( खुदद) च्या ई- 
गर्व्हनन्स ( २२५१ ०८७५) या लेखाशिर्षातर्गत निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय-क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ /का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/1)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 
४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ॥७>5/प्र.क्र.३११/का-८, दि. २३/०३/२०२१. 
4) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.१५.०३.२०२२ 
६) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२२/०९/२०२२ 
9) महिला व बाल विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२२/०९/२०२२ 
८) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५(१/का-१, 
दि.१३/०२/२०२३ 
९) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५(१)/का-१, 
दि.१४/०२/२०२३ 
qo) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५(१)/का-१, 
दि.२१/०३/२०२३ 
११) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५(१)/का-१, 
दि.०८/०५/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. 
करीता संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमळबजावणीकरीता (२२५१०८७५) या लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता उपलब्ध निधीचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र बाब तपशिल 

= *॥ मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद रु. ५,०० ,००,०००/- 
२ वित्त विभागाकडून प्राप्त तरतूद रु. १,५०,००,०००/- 
३ झालेला खर्च रु. ४,८९,०५४/- 

४ वितरित करावयाचा निधी रु. ९६,०२, ६०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१. 


या विभागात कार्यरत असलेल्या केपीएमजी या संस्थेच्या ५ माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांचे माहे 
ऑक्टोंबर २०२२ पासून चे मानधन प्रलंबित आहे. त्यातून ऑक्टोबर २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंतचे ३ 
महिन्यांचे थकित मानधन अदा करणे शाक्य आहे. त्यासाठी ई- गव्हर्ननस अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध 
करुन दिलेला निधीपैकी रु.९६,०२,६०४ /- निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालये,महामंडळे, आयोग इ. 
करीता ई- गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणी अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी 
रु.९६,०२,६०४/- निधी खाली नमूद बाबीसाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. बाब निधी वितरण रक्‍कम 


शो केपीएमजी संस्थेच्या ५ माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांचे | रु. ९६,०२,६०४/- 
थकित मानधन 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च ( २२५१ ०८७५ ) 
अंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने सन २०२३-२४ करिता बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००३१७१८५२३६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAJENDRA T झक ot 


2.5.4.20=38d121bf4a170d1 6dacf98520f0ac4455 1976931d2758148 
124d 1fb27b9df, postalCode=400032, st=Maharash 


=I ashtri 
ialNumber=BADFCODAA40CC485400AAD9CEABCD514095659A6C 
DFAC856815518DCD188C23A, RAJENDRA T BHALWANE 
Date: 2023.10.03 17:21:31 +05'30' 


( रा.ता.भालवणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 
५) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
निवडनस्ती (का-१),महिला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


G ८-४ 


aon 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


we lel OD ws a ele a 


पृष्ठ २ पैकी 2 


